वर्ष ८ , अंक ३ ९ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

बुधवार , ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि.पु. ) म.शा.रा. , अ.क्र . ४७७ . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ . - 


ना . - एक - अ- १ ( १६३ ९ ) . 


राज्य निवडणूक आयुक्त , यांजकडून 

१ ला मजला , नवीन प्रशासन भवन , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मादाम कामा रोड , मंत्रालयासमोर मुंबई : - ४०० ०३२ . 


शुद्धीपत्र 
अंतिम अधिसूचना 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १८.०० 


क्रमांकः - रानिआ - मनपा - २०२२- प्र.क्र .३१ - का.५. 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( सन १ ९ ४ ९ चा मुंबई ५ ९ वा ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून उल्लेखिलेला ) चे कलम ५ ( ३ ) 
व कलम १४ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मा . राज्य निवडणूक आयोगाने क्रमांक : - रानिआ - मनपा - २०२२ - प्र.क्र .३१ - का . ५ , दिनांक १४-७-२०२२ 
च्या अन्वये अधिसूचना अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे चंद्रपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची 
व्याप्ती निश्चित करून सदर अधिसूचना भाग १ - अ ( असा ) ( ना.वि.पु. ) म.शा.रा. , अ.क्र . ३८५ व अ . क्र . ३८६ वर दिनांक १ ९ जुलै २०२२ रोजी अधिसूचना 
राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती . 

आणि ज्याअर्थी , सदर राजपत्रात टंकलेखन दुरूस्ती करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , श्री . यु . पी . एस . मदान , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , सदर राजपत्रातील मराठी अनुसूचीतील प्रभाग क्र . २ व प्रभाग क्र . १ ९ व इंग्रजी 
अनुसूचीतील प्रभाग क्र . १७ व प्रभाग क्र . १ ९ समोरील नोंद दुरूस्त करण्याकरीता खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्र प्रसिद्ध करीत आहे . प्रभाग क्र . २ , १ ९ प्रभाग क्र . १७ 


( १ ) 


2 


व प्रभाग क्र . १ ९ समोरील मुळ नोंदी ऐवजी खालीलप्रमाणे सुधारित दुरुस्त मजकूर वाचण्यात यावा . 

अनुसूची 


प्रभाग क्रमांक 
व लोकसंख्या 


( १ ) 


प्रभाग क्रमांक - 2 
लोकसंख्या 


एकूण - 11758 

अ.जा.- 2380 

अ.ज. - 1140 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण १२ , 


प्रभाग क्रमांक - 19 
लोकसंख्या 


एकूण - 12967 

अ.जा.- 1689 

अ.ज. - 421 


प्रभागाचे नाव 

असल्यास 


( २ ) 


प्रभागाची व्याप्ती 
( प्रभागातील थोडक्यात 
महत्वाची ठिकाणी / परिसर / 

नगरे इ . नमूद करावी . ) 
( ३ ) 


तुकूम तलाव कार्मेल अकादमी , राष्ट्र 


बालाजी 


संत तुकोडोजी महाराज 
लेआउट , अयोध्यानगर , 
सुमीत्रानगर , लॉ कॉलेज , 
मनपा जलशुध्दीकरण केन्द्र , 
विद्या विहार कॉन्व्हेट , 
तुकूम तलाव , वैद्यनगर . 


बजाज पॉलीटेक्नीक , 
एकोरी मंदिर , अभय 
चित्रपटगृह , बालाजी मंदिर , 
जैन भवन . 


प्रभागाची सीमा 


( ४ ) 


शके १ ९ ४४ 


उत्तर- ताडोबा रस्त्यावरील मनपा हद्दीपासून मनपा हद्दीने पुढे वेस्टन कोल्ड फिल्डचे 
पोस्टजवळील नाल्यावरील मनपा हद्दीपर्यंत . 

पूर्व- वेर्स्टन कोल्ड फिल्डचे पोस्टजवळील नाल्यावरील मनपा हद्दीपासून पुढे 

वेकोली रस्त्याने वेकोली रस्त्यावरील श्री . भजभुजे यांचे घराजवळील 
चौकापर्यंत ते पुढे श्री . पौणीकर यांचे इमारती समोरील रस्त्याने स्वप्नील 
मेडीकल एजंन्सी ते पुढे ओजस अपार्टमेंन्ट समोरील रस्त्यापर्यंत ते पुढे 
रस्त्याने चिंतामणी टॉवर इमारती समोरुन रस्त्याने मनपा जलशुध्दीकरण 
केंन्द्राकडे जाणाऱ्या रस्त्याने चिंतामणी आवास समोरील रस्त्याने ते 
पुढे मनपा जलशुध्दीकरण केंन्द्रापर्यंत ते पुढे रस्त्याने उपगंनलावार 
लेआउटकडे जाणाऱ्या रस्त्याने गुरुव्दारा रस्त्यावरील देवतळे नसींग होम 
समोरील चौकापर्यंत . 


दक्षिण- गुरुव्दारा रस्त्यावरील देवतळे नर्संग होम समोरील चौकापासून पुढे मातोश्री 
शाळेकडे जाणाऱ्या रस्त्याने ताडोबा रस्त्यावरील संविधान चौकापर्यंत . 
पश्चिम - ताडोबा रस्त्यावरील संविधान चौकापासून पुढे ताडोबा मार्गाने एस.टी. 
वर्कशॉप चौक ते पुढे ताडोबा रस्त्यावरील मनपा हद्दीपर्यंत . 


उत्तर - बिनबा गेट पासून श्रीटॉकीज चौककडे जाणाऱ्या रस्त्याने सेवादल ते पुढे 
नाल्यानाल्याने एकोरी मंदिरा मागील त्रिमुर्ती मेडीकलजवळ नाल्यावरील 
पुलापर्यंत ते पुढे एकोरी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याने मेडिसीन कॉम्पलेक्स 
ते पुढे एकवीरा चौक पर्यंत ते पुढे रस्त्याने चावंडे वॉच कंपनी ते पुढे 
महात्मा गांधी रस्त्यावरील आराधना रेडीमेड जवळचे चौकापर्यंत . 


- 

पूर्व - महात्मा गांधी रस्त्यावरील आराधना रेडीमेड जवळचे चौकापासून पुढे महात्मा 
गांधी रस्त्याने गांधी चौक ते पुढे मिलन चौक ते पुढे पठाणपुरा रस्त्याने 
पठाणपुरा रस्त्यावरील बावीस चौकापर्यंत . 


दक्षिण- पठाणपुरा रस्त्यावरील बावीस चौका पासून पुढे रस्त्याने बालाजी मंदिर 
ते पुढे श्री . रमेश सोनटक्के यांचे घरासमोरील रस्त्याने ते पुढे अभ्यंकर 
शाळेच्या उत्तरेकडील भिंतीने अभ्यंकर शाळेच्या उत्तर पश्चिमेकडील 
जगदीश किराणा स्टोअर्स ते पुढे विठ्ठलमंदिर खिडकीकडे जाणाऱ्या 
रस्त्याने श्री . जी . एन . निंबाळकर यांचे घरासमोरील रस्त्याने ते पुढे जय 
भवानी चौकपर्यंत ते पुढे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले उद्यानापर्यंत ते पुढे 
श्री . चौधरी यांचे श्रीराम कोल्ड्रींग अॅण्ड किराणा स्टोअर्स समोरील रस्त्याने 
रस्त्याने परमेश्वर किराणा पर्यंत ते पुढे श्रीकृपा निवासापासून पुढे 

ते 

श्री . विजय गहुकर यांचे घरालगतची किल्ल्याची भिंतीपर्यंत . 

पश्चिम - श्री . विजय गहुकर यांचे घरालगतची किल्ल्याची भिंतीपासून पुढे 
किल्ल्याकिल्ल्याने बिनबा गेटपर्यंत . 


Ward No. 

& Population 

( 1 ) 
17 - Population 
Total- 13500 

SC - 1018 

ST- 2485 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट ३ , २०२२ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४४ 


Name of 
Ward if any 


( 2 ) 

Bhanapeth 


19 - Population Balaji 

Total 12967 
SC- 1689 

ST- 421 


Extent of the Ward 


मुंबई : 

दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ . 


( 3 ) 

Maulana Azad 

Garden , Tilak Maidan , 

District Jail , 


Pataleshwar Temple 

Municipal 

Corporation Main 
Office 


SCHEDULE 


Bajaj Polytechnic , 
Ekori Mandir , 
Abhay Talkies , 

Balaji Mandir , 

Jain Bhavan 


Boundary of the Ward 


( 4 ) 

North - From Jatpura Gate on Kasturba Road to Bangalore Bakery 

to Shri Raithhathha's house . Then by Road to Gavture 
Hospital to Shri . Rajesh Chavan's house Near Futka 
Killa then by the Edge of Ramala Talao to Dr. Ghate 
Hospital then by the edge to the edge of Ramala Talao 
near the Pach Deud . 


3 


East- From Bagad Khidki on the road to Vitthal Mandir to in 
front of Rajendra Prasad Primary School to Kannam 
war Chowk to the road in front of Shukla Building to 
Anchaleshwar Gate to along fort sideupto to the fort 
wall to the North - East corner of Kohinoor Lake . 


South - From the fort wall on the North - East corner of Kohinoor 
Lake to the Someshwar Mandir Road through the lake 
wall to the square Chowk in front of Shri . Hazare's 
house then up to the chowk near Shri . Bohra's house . 


West- On Pathanpura Road from Chowk near Shri . Bohra's house 
to Mahatma Gandhi Chowk to Chhota Bazar Chowk 
by road to Jatpura Gate . 


North From the Binba Gate by the Road to Shri talkies Road to 
Sevadal then by Nallah to Bridge over the Nallah Near 
Trimurti Medical behind Ekori Mandir , by the road to 
Ekori Mandir to Medicine Complex to Ekvira Chowk 
to Chawande Watch Company to the Chowk near 
Aradhana Redimed on Mahatma Gandhi Road . 


East From the Chowk near Aradhana Redimed on Mahatma 
Gandhi Road then by Mahatma Gandhi Road to 
Gandhi Chowk to Milan Chowk to Shri Ajay Khanke's 
house on Baawis Chowk on Pathanpura Road . 


South From Shri Ajay Khanke's house on Baawis Chowk on 
Pathanpura Road then by the Road to Balaji Mandir 
to Shri . Ramesh Sontakke's house then by the North 
Wall of Abhyankar School to the Jagdish Kirana Stores 
on North - West of Abhyankar School then by road to 
the Vitthal Mandir Khidki to Shri G. N. Nimbalkar's 
house to Jai Bhavani Chowk then by the Road to Kran 
tijyoti Savitribai Phule Udyan , then by Road to Shri . 
Chaudhary's Shriram Colddrink and Kirana Stores to 
Shri Parmeshwar Kirana , to Shrikrupa Niwas to Fort 
Wall beside Shri . Vijay Gahukar's house . 


टीप : - ( १ ) दिनांक १ ९ जुलै २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अनुसूचीतील उर्वरित मजकुरात कुठलाही बदल नाही . 


West- From Fort Wall beside Shri . Vijay Gahukar's house then by 
Fort Wall to the Binba Gate . 


यु . पी . एस . मदान , 
राज्य निवडणूक आयुक्त , 
महाराष्ट्र . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA 
DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH Road CHARNI Road MUMBAI - 400 004 . 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


